कोकण कोकण विभागातील भूसंपादन 
आस्थापनेवरील ३५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४२/अ-२ 
(ई- ऑफिस क्र.-६७०१०४) 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६.०५.२०२४ 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, sh. USAT ३१७१/क्यू,दि.४.०८.१९७२ 
२) शासन निर्णय क्र. एलक्यूएन: ०३/२०१२/प्र.क्र.१०५/अ-२, दि.०९.०९.२०२१ 
3) शासन निर्णय क्र. एलक्‍्यूएन: ०३/२०१२/प्र.क्र.१०५/अ-२, दि.११.१०.२०२२ 
४) शासन निर्णय क्र. एलक्यूएन: ०३/२०१२/प्र.क्र.१०५/अ-२, दि.१०.०४.२०२३ 
५) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.भूसं/कार्या-१/टे-२/ मुदतवाढ/२०२३, 
दि.०८.०८.२०२३ रोजीचे पत्र. 
६) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि. ३१.८.२०२३ व 
शुद्धीपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 
७) शासन निर्णय क्र. अपुम-२०२३३/प्र.क्र.२४२/अ-२, दि.०३.१०.२०२३. 
८) विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे पत्र क्र.भूसं/टे-२/ पदांबाबत आढवा/ मुदतवाढ/२४- 
२५/२०२४, दि.१८.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.२.२०२४. 
१०) शासन निर्णय क्रमांक : अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४३ (भाग-१) /अ-२,दि.२.०४.२०२४. 


शासन शुद्धिपत्रक:- 
उपरोक्त वाचा येथील अ.क्र.१० मधील नमूद शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्र.४ च्या ओळ क्र.८ मधील 
“वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ ” याऐवजी “वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५” असे वाचावे. 


०२. शासन निर्णय दि.०२.०४.२०२४ मधील इतर सर्व मजकूर कायम ठेवण्यात येत आहे 


०३. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५०६१६५२५५५९१९ असा आहे. हा शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
M O H A S | N SAME र OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


2.5.4.20=613d5#4e81 1613485310241 b06dd6ce7372ad8baf95f5ae576d53 
ac61afe62b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


RAJMAHMAD SHAIKH ister orto Sanne 
(मोहसिन रा. area) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (३ प्रती) 

२. महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (3 प्रती) 

३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई (५ प्रती) 

पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः अपमु-२०२३/प्र.क्र.२४२/अ-२ 
४. जमाबंदी आयुक्‍त व संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा, पाळघर जिल्हा व ठाणे जिल्हा (प्रत्येकी ५ प्रती) 
८. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, निर्मल बिल्डिंग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१. 
९. सर्व संबंधित विशेष भूसंपादन अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर व ठाणे जिल्हा 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर. 
१३. नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, व्यय-९, मंत्रालय, मुंबई 
१६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प-१९, मंत्रालय, मुंबई 
१७. जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.गृहनिर्माण व विशेष साहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. कार्यासन अ-१/अ-३/अ-४/ब-१/ई-४/ई-६/ई-७/ई-८/र-१२/ल-१,महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
२०. निवडनस्ती (अ-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


